आरटीई अंतर्गत 24% राखीव जागांवर 
प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या 
शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी रु. 
३६.७५ कोटी उपलब्ध करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आरटीई-२०२१/प्र.क्र.१६९/एसडी-१ 
चौथा मजला, विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२ 
तारीख: १२ आक्टोंबर, २०२३ 


वाचा :- 

१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांका अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.४.२०२३ 

२) शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे-१ यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/प्रतिपूर्ती / आरटीई- 
५२०/२०२३/४००९, दि. २५.०५.२०२३ 

३) शासन निर्णय समक्रमांक दि. २० जुले, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (9(c) नुसार 
खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर संबंधीत वर्गातील विद्यार्थी संख्येच्या कमीत कमी २५% 
जागा वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. तसेच सदर अधिनियमातील 
कलम १२(२) अन्वये आरटीई २५% अंतर्गत प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती 
राज्य शासनामार्फत करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. यास्तव, शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती उपरोक्‍त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये 
शासनास केली आहे. सन २०२३- २०२४ या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीसाठी रु. २००.०० 
कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. यापुर्वी शासन निर्णय दि. २०, जुले, २०२३ अन्वये 
रक्‍कम रू. ४०.०० कोटी निधी वितरित करण्यात आळेळा आहे. आता आरटीई २५% प्रवेश देण्यात 
आलेल्या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने रक्‍कम 
रू. ३६.७५ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (9)(C) व 
कलम १२ (२) अन्वये केलेल्या तरतूदींच्या अनुषंगाने आरटीई २५% प्रवेशा देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या 
शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी रू. ३६.७५ कोटी (रूपये छत्तीस कोटीस पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) 
इतका निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी जिल्ह्यांनी केलेल्या वाजवी मागणीच्या 
प्रमाणात निधी वितरीत करावा. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग केवळ सन २०२२-२३ आणि 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०२१/प्र.क्र.१६९/एसडी-१ 


सन २०२३-२४ या वर्षामधील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्याकरिता करावा. यापूर्वीच्या प्रलंबित 
शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याकरिता वेगळ्याने निधीची तरतुद करण्यात येईल. 
३. शौक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करतांना शासन परिपत्रक दि.२१.८.२०१९ नुसार खालील बाबींची 
पडताळणी करून घ्यावी. 
१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ कायद्यांतर्गत ज्या शाळांनी 
कमीत कमी २५ cab जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिळे आहेत, अशा 
शाळांनी इ.१ ली ते इ. ८ वी च्या विद्यार्थ्यासाठी आकारण्यात येणा-या शैक्षणिक झुल्काचा तपशील 
सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर HSS असावा. ज्या शाळांचे स्वत:चे 
संकेतस्थळ (Website) आहे. अशा शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर देखील जाहीर केलेला 
असावा. 
२. शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आरटीई ची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
सोबत जोडावे. 
३. ज्या विद्यार्थ्याना ऑनळाईन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे 
विद्यार्थी संबंधीत शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टल वरून करावी. 
४. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत 
विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी. तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्याच्या संख्येपेकी फक्त २५ टक्‍के संख्या ही 
प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. 
५. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम-१२ (२) 
मधील परंतूकात नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा 
मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांना विशिष्ट संख्येतील 
बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा, बालकांच्या विशिष्ट 
संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत. 


४. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनार्थ मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
५. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे 

६. वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ-१ येथील परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार सदर 
प्रकरणी खर्च करावा यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) 
सर्व जिल्हा परिषदा तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील Sal 
अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून तसेच आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
"नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शिक्षण संचालक 
(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास सादर करावे. 


७. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्राप्त झालेला निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करावा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचा 
निधी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचेकडे सुपूर्द करावा. जिल्हास्तरावरील प्रलंबित मागण्यांचा आढावा घेऊन 
त्यानुसार त्यासंदर्भातील नोंदी केंद्र शासनाच्या प्रबंध पोर्टलवर नोंदवाव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०२१/प्र.क्र.१६९/एसडी-१ 


८. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०३, प्राथमिक 
शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१)(१९) २५ 
टक्के विद्यार्थी कोट्याकरिता शाळांना शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे (२२०२एच८७५) ३१ सहायक अनुदाने" या 
लेखाशिर्षाखाळीलळ सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

९. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८९९ /२०२३ /व्यय -५ दि.०६. 
१०.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१२१७२३१७५८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


DN: 

| MTIYAZ EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39240419de755c2eab6 1 fb555b2fdf8c8d6d652ff1 8fd 
fflbd9c748ab01f6da04, postalCode=400032, st=Mah: 

serialNumber=77A529748C5E7C1BA7A66E81C654BA3C492FD 

M U S H TAQ U E KAZI A5B29E076241DB1BA213DDEDFAE, cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE 


Date: 2023.10.12 17:25:37 +05'30' 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


र, 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
. मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य विधानमंडळ सचिवालय मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ 

. अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ 


प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


१०. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


११ 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १२ महाराष्ट्र राज्य मुंबई 


१३ 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२ महाराष्ट्र राज्य (मुंबई/नागपूर) 


१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१५. 


१६ 


सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 


शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), सर्व जिल्हा परिषदा 


१७. सर्व वरिष्ठ लेखा परिक्षक (शिक्षण विभाग) 


१८. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०२१/प्र.क्र.१६९/एसडी-१ 


१९. वित्त विभाग (व्यय-५ व अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई 

२०. नियोजन विभाग, कार्यासन १४७१, मंत्रालय, मुंबई 

२१. अर्थसंकल्प कार्यासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मुंबई 
२२. निवड नस्ती, कार्यासन एसडी-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


